सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन या संगणक प्रणाली 
करिता नोडल अधिकारी, राज्य योजना व्यवस्थापक 
व First Level Agency घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्गुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीएफएम-२०१७/प्र.क्र.४५/१७/२-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा: 
१. वित्त विभागाचे D.O.No. Misc20498/C.R.28/Try.Adm.4, दि. २ डिसेंबर, २०१६ 
२. संचालनालय, लेखा व कोषागारे यांचे पत्र क्र.संळेको-२०१७/पीएफएमएस/४५, 
दिनांक १२ जून,२०१७ 
३. कृषि व पदुम विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. १६ जून, २०१७ 
प्रस्तावना : 


शासनाच्या धोरणानुसार कृषि विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजना व केंद्र सहाय्यीत योजनाकरिता 
सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) या पध्दतीचा अवलंब करण्याचे निश्चित करण्यात आले 
आहे. सदर प्रणालीच्या अंमलबजावणीकरिता नोडल अधिकारी, राज्य योजना व्यवस्थापक व First level 
Agency ची घोषणा संदर्भ क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. परंतु सदर अधिकाऱ्यांपैकी 
काही अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहेत तर काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झालेल्या असून, त्याठिकाणी नविन 
अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती झाळेळी आहे. सबब, नव्याने नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांची सार्वजनिक वित्तीय 
व्यवस्थापन प्रणाळलीवरती राज्य योजना व्यवस्थापक व First level Agency नोंदणी करणे आवश्यक आहे. 
परंतु संदर्भ क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य योजना व्यवस्थापक व First level Agency ची नियुक्‍ती 
पदनाम व नांव या स्वरुपात केली असल्यामुळे संबंधित अधिकारी सेवानिवृत्त झाला किंवा संबंधित 
अधिकाऱ्याची बदली झाल्यास सदर शासन निर्णय पुन्हा पुन्हा निर्गमित करावा लागतो. सदरची पुर्न:वृत्ती 
टाळण्यासाठी राज्य योजना व्यवस्थापक आणि First level Agency ची नियुक्‍ती फक्त पदनामान्वये 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यानुषंगाने संदर्भ क्रमांक ३ चा शासन निर्णय अधिक्रमीत करुन 
शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय: 

सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन प्रणालीच्या (पीएफएमएस) अंमलबजावणीकरिता एक नोडल 
अधिकारी, प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत व केंद्र सहाय्यीत योजनाकरिता राज्य योजना व्यवस्थापक व First level 
Agency घोषित करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 

या अनुषंगाने कृषि विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजना व केंद्र सहाय्यीत योजनांकरीता उपसचिव / 
सहसचिव ( अर्थसंकल्प व नियोजन ) यांना विभागाचे नोडल अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे 
तसेच राज्यस्तरीय योजना व्यवस्थापक व First level Agency खालीलप्रमाणे घोषित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएफएम-२०१७/प्र.क्र.४५/१७/२-ओ 


= perce राज्यस्तरीय योजना | 
अ योजनेचे नांव यन यकर First level Agency चे पदनाम 
व्यवस्थापकाचे पदनाम 
षि कृषि आकडेवारीचा तत्परतेने उपसचिव / सहसचिव अवर सचिव / कक्ष अधिकारी 
पुरवठा करणे (कार्यासन ११ ओ) (कार्यासन ११ ओ) 
राष्रीय अन तेर उपसचिव / सहसचिव अवर सचिव / कक्ष अधिकारी 
२ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान क गह रने 
(कार्यासन ४ ओ) (कार्यासन ४ ओ) 
उपसचिव / सहसचिव 
एकात्मिक फलोत्पादन विकास otk ee अवर सचिव / कक्ष अधिकारी 
4 ९ओ) aaa 
अभियान (कार्यासन ९ ओ) 
त गशांधिते उपसचिव / सहसचिव अवर सचिव / कक्ष अधिकारी 
४ | usta शाश्वत शोती अभियान दाता हड 
(कार्यासन 9 3) (कार्यासन 9 3) 
र राष्ट्रीय अभियान-तेळबिया व उपसचिव / सहसचिव अवर सचिव / कक्ष अधिकारी 
| aaa oy अभियान (कार्यासन ४ ओ) (कार्यासन ४ अ) 
राज्य कृषि विस्तार कार्यक्रमांना 
ह विस्तारविषयक सुधारणा उपसचिव / सहसचिव अवर सचिव / कक्ष अधिकारी 
करण्याकरिता सहाय्य उप- (कार्यासन 3 3) (कार्यासन 3 अ) 
अभियान 
रार aft rere लत उपसचिव / सहसचिव अवर सचिव / कक्ष अधिकारी 
७ । राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हड आही कात तसं 
( १४ ओ) ( १४ ओ) 
प्रधानमंत्री कृषि सिचन योजना- 
iq z an fire उपसचिव / सहसचिव अवर सचिव / कक्ष अधिकारी 
८ | प्रति थेंब अधिक पिक (सुक्ष्म सिंचन हक कळ = 
a ( १४ ओ) ( १४ ओ) 
योजना) 
nee तयां उपसचिव / सहसचिव अवर सचिव / कक्ष अधिकारी 
९ । परंपरागत कृषि विकास योजना बड ह व त 
( q 3) ( q 3) 
ea मृद आरोग्य व्यवस्थापन उपसचिव / सहसचिव अवर सचिव / कक्ष अधिकारी 
छ 
उपअभियान व पत्रिका (कार्यासन १ओ) (कार्यासन १अ) 
कृषि यांत्रिकीकरण उप उपसचिव / सहसचिव अवर सचिव / कक्ष अधिकारी 
a) १ | कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान as anes 
( १४ ओ) ( १४ ओ) 
eee उपसचिव / सहसचिव अवर सचिव / कक्ष अधिकारी 
१२ | वनशेती उप अभियान 


(कार्यासन १४ ओ) 


(कार्यासन १४ ओ) 


नोडल अधिकारी:- नोडल अधिकारी हे कृषि विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजना व केंद्र सहाय्यीत 


योजनाकरिता सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन प्रणालीच्या समन्वयाचे काम करतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएफएम-२०१७/प्र.क्र.४५/१७/२-ओ 


राज्य योजना व्यवस्थापक :- प्रत्येक राज्य योजना व्यवस्थापक यांनी प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजना 
राबविण्यासाठी राज्य स्तरावर First Level Agency निर्माण करुन त्यांचा प्रशासक म्हणून त्यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या अवर सचिव/कक्ष अधिकारी यांची नेमणूक / आवश्‍यकतेनुसार बदल करण्याची तसेच PFMS 
प्रणालीवरील योजनेशी संबंधीत प्रशासकीय / तांत्रिक बाबी हाताळतील. 

First level Agency: - कृषि विभागाच्या निधी वितरणाच्या कार्यप्रणाली नुसार Second Level 
Agency निर्माण करण्याची / आवऱ्यकतेनुसार बदल करण्याची जबाबदारी First Level Agency च्या 
प्रशासकाची राहिल. Second Level Agency चे प्रशासक म्हणून कृषि आयुक्‍त स्तरावरील योजना 
राबविण्यास सक्षम असलेल्या संबंधित संचालक/सहसंचालक/उपसंचालक दर्जाचे अधिकारी राहतील. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८०९१२१७५५७७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Dr.Kiran Patil 
Date: 2018.08.09 12:22:01 +05'30' 


(डॉ.किरण पाटील) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) अपर मुख्य सचिव (कृषि) कृषि, व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) कृषि आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
3) संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍तालय, पुणे 
४) सर्व संचालक / कृषि सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, म.रा. पुणे 
५) संचालक (लेखा व कोषागारे) मुंबई, 
६) सहसंचालक (सुधारणा) संचाळलनालय,लेखा व कोषागारे,नवीन प्रशासकीय भवन,५ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई 
७) सर्व विभागीय कृषि सहसंचाळक 


) 
८) सर्व सहसचिव / उप सचिव /अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) सहाय्यक संचालक (लेखा-२), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
qo) वित्त विभाग (कोषा-४) मंत्राळय,मुंबई 
११) लेखाधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१२) तज्ञ वरिष्ठ वित्तिय सल्लागार, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) 

) 


93) सहाय्यक राज्य नोडल अधिकारी, पीएफएमएस. 
१४) निवड नस्ती (कार्यासन 2-37). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


